सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
चारही आहार/ उपाहारगृहांच्या कार्यन्वियतेसाठी 
लागणारे सिलबंद पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटल्स 
खरेदीसाठी दि.०३.११.२०१८ ते दि.२.११.२०१९ या 
कालावधीसाठी निविदा स्विकृत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविदा-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/मंउका, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५/११/२०१८ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक-१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.८२/१६/मंउका, 
दिनांक १९/३/२०१६ 


प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान भवन 
उपाहारगृह, मुंबई व कोकण भवन उपाहारगृह, नवी मुंबई येथील उपाहारगृहासाठी दिनांक १/०७/२०१८ ते 
३०/६/२०१९ या कालावधीसाठी लागणाऱ्या सिलबंद मिनरल वॉटर पुरवठा करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 
प्राप्त झालेल्या निविदेमधून पात्र निविदाकारांच्या निविदा स्वीकृत करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रालय उपाहारगृह खरेदी समितीसमोर ठेवण्यात आली होती. मंत्रालय 
उपाहारगृह खरेदी समितीची दिनांक २/११/२०१८ रोजी बैठक झाली असून सदर बैठकीत स्विकृत करण्यात 
आलेल्या ई-निविदेस मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, विधान भवन 
उपाहारगृह, मुंबई व कोकण भवन उपाहारगृह, नवी मुंबई येथील उपाहारगृहासाठी दिनांक ३/११/२०१८ ते 
२/११/२०१९ या कालावधीसाठी लागणाऱ्या सिलबंद पिण्याच्या पाण्याच्या sees (बिसलेरी) खरेदीसाठी मे.मुकेशा 
ट्रेडींग कंपनी यांची निम्नतम दराच्या निविदा स्विकृत करण्यास खरेदी समितीने मान्यता दिलेली आहे. 


२. उपाहारगृह खरेदी समितीने मान्यता दिल्यानुसार मे.मुकेश ट्रेडींग कंपनी या स्विकृत पुरवठादाराकडून 
दिनांक ३/११/२०१८ ते २/११/२०१९ या कालावधीकरीता खाली दर्शविलेल्या दरानुसार खरेदी करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१६६/१८/मंउका 


अ.क्र वस्तुचे नाव स्वीकृत दर (रुपये) 

7] सिलबंद पिण्याची पाणी बॉटल (बिसलेरी) (२५० मिली-एका बॉक्समध्ये ४८ २१२.४० 
बॉटल्स) 

२ सिलबंद पिण्याची पाणी बॉटल (बिसलेरी) (५०० मिली-एका बॉक्समध्ये २४ १६४.९१ 
बॉटल्स) 

३ | Rasa पिण्याची पाणी बॉटल (बिसलेरी) (with added minerals) (२५० २५०.०० 
मिली-एका बॉक्समध्ये ४८ बॉटल्स) 

४ सिलबंद पिण्याची पाणी बॉटल (बिसलेरी) (with added minerals) (yoo १६४.९१ 
मिली-एका बॉक्समध्ये २४ बॉटल्स) 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८११०५१७५२३५६३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dts ताता 
[2053060 i nun 
Sopan Khatal jesus 
(दा.सो. खताळ) 
महाव्यवस्थापक तथा अवर सचिव, 
मंत्रालय उपाहारगृहे. 

प्रत, 

१) महालेखाकार-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

२) महाळेखाकार-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५) कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

६) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

७ कक्ष अधिकारी (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) सहा. लेखा परिक्षा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे कार्यालय, 

९) सहा. लेखा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन 


उपाहारगृह, 

qo) व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन उपाहारगृह, 

११) उपव्यवस्थापक, चौरस आहारगृह 

१२) वरिष्ठ भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृहे, 

१३) भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/विधान भवन उपाहारगृह/कोकण भवन उपाहारगृह, 
qx) संबंधित देयक लेखापाल 

१५) मे.मुकेश ट्रेडींग कंपनी, 

१६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


